सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .३० ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै ,२५ ते ३१ २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -२६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

६४७ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ३५ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ६४ ९ समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा ३६ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ६४ ९ 

आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 
६७० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


नगर विकास विभाग 


उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) ही जागा “ आ . क्र . 
२३८ - प्लेग्राउंड ” ह्या आरक्षणासाठी प्रस्तावित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ . 
दिनांक ०८ जुलै , २०१९ 

अधिसूचना 
क्र.टिपीएस-२ ९ १७/ ६९ ७/ प्र.क्र .४७/ २०१७/ नवि-३० : - ज्याअर्थी 
जालना शहराची दुसरी सुधारीत विकास योजना शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१( १) अन्वये (त्यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस- २९ १२/ १० ९ १/ प्र.क्र . १८ ९/ २०१२/ नवि -३० , दि . २/४/२०१३ 
अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दि . ३/१०/२०१३ पासून अंमलात 
आली आहे . तसेच जालना शहराची भागशः विकास योजना शासनाने 
शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -२९ १४/ ५५६३/प्र.क्र . २०१/ २०१४/नवि-३० , 
दि . २४/ ०९/ २०१५ रोजी मंजूर केली आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावानुसार मौजे जालना, 
ता.जि. जालना येथील स.क्र .५४७/ ७, क्षेत्र ०.४० हे . आर ( यापुढे ज्याचा 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमिनीवरील 
उक्त आरक्षण वगळणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले असल्याने 
उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ठ 
करण्यासंदर्भात उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ च्या तरतूदींचे पालन करुन 
फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निदेश शासनाने दि . ११/८/२०१७ 
च्या आदेशान्वये जालना नगरपालिकेस दिले आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त निदेशानुसार जालना नगरपालिकेने उक्त 
फेरबदलाबाबतची सूचना, निदेशांच्या दिनांकापासून ९० दिवसांत जनतेकडून 
सूचना / हरकती मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करणे आवश्यक होते . 


आणि ज्याअर्थी, विहीत मुदतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ ) 
अनुसार उक्त फेरबदलाबाबत हरकती / सुचना मागविण्याची सूचना प्रसिध्द 
करण्यास जालना नगरपालिका असमर्थ ठरली आहे .; 


औ . भाग १ - ३० 


६४७ 


६४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१, २०१ ९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ क ) अन्वये प्रदत्त 
असलेल्या अधिकारानुसार शासन याद्वारे खाली नमुद अनुसूचीमधील प्रस्तावित 
फेरबदलाबाबत आम जनतेकडून सुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या कालावधीत हरकती / सुचना मागवीत आहे . प्रस्तावित 
फेरबदलाबाबत काही हरकती / सुचना असल्यास त्या त्यांनी सहसंचालक , 
नगररचना , औरंगाबाद विभाग , गृहनिर्माण मंडळ इमारत , दुसरा मजला , 
महावीर चौक , स्टेशन रोड , औरंगाबाद यांचेकडे लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . 
सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांना हरकती/ 
सुचनांवर सुनावणी देवून शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता उक्त 
अधिनियमाचे कलम १६२( १ ) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात 
येत आहे आणि त्यांनी त्यांचा अहवाल शासनास उपरोक्त मुदत संपल्यानंतर 
३० दिवसात सादर करावा . 

अनुसूची 
“मौजे जालना, ता.जि.जालना येथील स.क्र . ५४७/७, क्षेत्र ०.४० हे . 
आर ही जागा नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे “ आ.क्र . २३८– प्लेग्राउंड ” या 
आरक्षणामधून वगळण्याचे व आरक्षाणमधून वगळलेले असे क्षेत्र रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे . 

२) उक्त प्रस्तावित फेरबदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली 

नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधी करिता उपलब्ध राहील . 

१ ) सहसंचालक , नगर रचना , औरगांबाद विभाग , गृहनिर्माण मंडळ इमारत , 
दुसरा मजला, महावीर चौक , स्टेशन रोड , औरंगाबाद - ४३१ ००१ 

२ ) नगर रचनाकर , जालना शाखा, जि . जालना . 
३ ) मुख्याधिकारी , जालना नगरपालिका, जि . जालना . 

३ ) सदरची सुचना ही शासनाच्या www.maharashtra.gov.in / 
कायदे व नियम या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल्यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वीणा मोरे , 
वर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


And whereas in the said Development Plan , land bearing 
" Survey No. 547/7 of Mouje jalna , Tq & Dist- Jalna , area 
admeasering 0.40 ha ( hereinafter referred to as "the said land ) 
is reserved for “ Site No. 238 -- Play Ground ” (hereinafter re 
ferred to as “ the said Site ” ) ; 

And whereas, after making necessary enquiries the Gov 
ernment was of opinion that said land should be deleted from 
the said Reservation and hence Government Vide order dated 
11/08/2017 issued directives under section 37 ( 1) of the said 
Act, to the Jalna Municipal Council to initiate and submit a 
modification proposal to theGovernment under section 37 of 
the said Act regarding the deletion of the said land from the 
said reservation (hereinafter referred to as “ the said Modifica 
tion ” ); 

And whereas, as per the said directives, the Jalna Muncipal 
Councilwas required to publish a notice of the said Modification 
in the Maharashtra GovernmentGazette within a period of 90 
days from the date the said directives; 

And whereas, the Jalna Municipal Council has failed to 
publish the said notice under section 37 (1 ) of the said Act for 
inviting suggestions /objections in respect of the said 
Modification , within the stipulated time ; 

Now therefore, in exercise of the powers vested under 
section 37 (1A) of the said Act,the Government hearby pub 
lishes this notice for inviting suggestions /objections from 
the genral public within a period of one month from the date of 
publication of this notice in the official gazette, with regard to 
the said Modification described in the schedule below . Any 
suggestions / objections on the proposed Modification be 
forwarded to the Joint Directer of Town Planing , Aurangabad 
Division,MHADA Building , 2nd Floor,Mahavir Chowk, Sta 
tion Road , Aurangabad who has been appointed as the of 
ficer under section 162 (1 ) of the said Act to hear suggestions 
| objections and submit his report to the Government within 
30 days after the expiry of above mentioned period; 

Schedule 
“ The land bearing Survey No. 547/7 of Mouje Jalna, Tq & 
Dist. Jalna, area admeasuring 0.40 ha is proposed to be 
deleted from “ Site No. 238 - Play Ground ” and the land so 
deleted is proposed to be included in Residential Zone as 
shown on paln . " 

2 ) The aforesaid proposed modification shall be available 
for inspection for the genral public during Office hourse on all 
working days at the following offices for the period of one 
month . 

i) The Joint Director of Town Planning, Aurangabad 
Division ,MHADABuilding, 2nd Floor,Mahavir Chowk, Sta 
tion road Aurngabad . 

ii) The Town Planner, Jalna Brach , Jalna . 
iii ) Chief Officer, Jalna Municipal Council , Dist. Jalna . 

3 ) This notification available on the Government website 
www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules. 

By Oreder and in the name of the Governor of 
Maharashtra. 

Veena More 
Under Secretary to Government. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya,Mumbai -400032. 


Dated : -8 July, 2019 . 


NOTICE 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
No. TPS - 2917/ 697/ CR- 47/ 2017/ UD - 30 :- Whereas the Second 
Revised Development Plan of Jalna City has been partly 
sanctioned by the Government under section 31 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ The said Act” ) vide Notification No. TPS 2912 / 1091/ 
CR - 189 / 2012 /UD - 30 , dated 2nd April , 2013 and it has come 
into force with effect from the 3rd October, 2013. The remain 
ing part of the Second Revised Development plan of Jalna 
City, has been sanctioned vide Notification TPS : 2914 /5563/ 
CR - 2014 /UD - 30 , Dated 24th September, 2015 (hereinafter re 
ferred to as " the said Development Plan " ); 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३ -९ , शके १ ९ ४१ 


६४ ९ 


२ 


I 


BY LAWAND JUDICIARY DEPARTMENT, 


HutatmaRajguru Chowk , 


Madam Cama Road , 


Mantralaya ,Mumbai - 400032 


Dated 10th June 2019 . 


NOTIFICATION 


I 


No. SPP - 1617/2213/ C.R.308/ D - XIV :- In Exercise of the 
powers conferred by sub - section (8 ) of section 24 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. II of 1974), the 
Government of Maharshtra hereby appoinment of 
Adv. Dadamiya Chandpasha Shaikh as “ Special Public 
Prosecuter” for conducting the Sessions Case No. 119/2013 
whichis arising out of C.R.No. 46/2013 registered at Aashti 
Police station , Dist. Beed . 

2. His appointment is strictly subject to the condition of 
service laid down in the Maharashtra Law Officers ( Appoint 
ment Counditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3. Adv. Dadamiya Chandpasha Shaikh will not claim any 
Remuneration or fees from the Government or Applicant in 
above mentioned case . 

4. The Government reserves the right to revoke /modify / 
annul the order without assinning any reseasons. 

By Oreder and in the name of the Governor of 
Maharashtra . 

Vaishali P. Borude, 
Section Officer , Law and Judiciary Department 


No. SPP - 1617 /2213 /C.R.308 / D - XIV :- In Exercise of the 
powers conferred by subsection (8 ) of section 24 of the Code 
ofCriminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974 , and the Letter 
recevied from Adv. Ejaj D. Pathan regarding cancellation of 
his appointment as “ Special Public Prosecuter ” for personal 
reasons , Government of Maharshtra hereby cancels the 
appoinment of Adv. Ejaj D. Pathan, as a “Special Public 
Prosecuter” for conducting the Sessions Case No. 119/2013 
which is arising out of C.R.No. 46/2013 registered at Aashti 
Police station , Dist. Beed , made under the Government 
Notification No. SPP - 1617 /2213 /C.R . 308 /C.R . 308 / D - XIV , dated 
17th Febuary , 2018 with immediate effect. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


३ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

पुरवणी क्र . ३ 
क्र . कक्ष -४ / पणन / उमरी जिप्रेसहसंस्था/ उपविधी दु./ राजपत्र प्रसिध्दी/ १९ ६१ / २०१९ . - 


पोटनियमाचा 

अनुक्रम 


१ . 


१. ( ब ) 


सध्याच्या पोटनियमाची शब्द योजना 

दुरुस्तीनंतरच्या पोटनियमाची 

दुरूस्तीची कारणे 
संस्थेचे नाव : उमरी सहकारी 

शब्द योजना 
जिनिंग व प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी 

संस्थेचे नाव : उमरी सहकारी जिनिंग व ९ ७ वी घटना 
तालुका भोकर जि . नांदेड 

प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी 

तालुका उमरी | दुरूस्तीनुसार 

जि . नांदेड 
संस्थेचे कार्यक्षेत्र : 

संस्थेचे कायक्षेत्र : उमरी व भोकर ९ ७ वी घटना 
भोकर तालुका (पूर्वीचा ) 

तालुका आणि मुदखेड तालुक्यातील ३ | दुरूस्तीनुसार 

गावे. (मेंडका, पिंपळकौठा , वाई ) 
उपविधी क्र .५ मधील अटींना पात्र राहून भोकर तालुका 

उपविधी क्र .५ मधील अटींना पात्र राहून | ९ ७ वी घटना 
( पुर्वीचा) क्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही शेतकरी व्यक्तिस उमरी व भोकर तालुका आणि मुदखेड | दुरूस्तीनुसार 
अ वर्ग सदस्य होता येईल . 

तालुक्यातील ३ गावे. (मेंडका, पिंपळकोठा , 
एकूण सभासद संख्याच्या २ टक्के बिगर शेतकरी | वाई ) क्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही शेतकरी 
सभासद राहू शकतील. त्याचप्रमाणे कार्यक्षेत्रातील कृषी । व्यक्तिस अ वर्ग सदस्य होता येईल . 
पतपुरवठा सेवा सहकारी संस्था व इतर सहकारी एकूण सभासद संख्येच्या २ टक्के बिगर 
संस्थांनाही या संस्थेचे सदस्य होता येईल . 

शेतकरी सभासद राहू शकतील . त्याचप्रमाणे 
कार्यक्षेत्रातील कृषी पतपुरवठा सेवा सहकारी 
संस्था व इतर सहकारी संस्थानाही या 
संस्थेचे सदस्य होता येईल . 


५ 


६५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


पोटनियमाचा 

अनुक्रम 


सध्याच्या पाटनियमाची शब्द योजना 
संस्थेचे नाव : उमरी सहकारी 


दुरुस्तीनंतरच्या पोटनियमाची 

शब्द योजना 


दुरूस्तीची कारणे 


६ भाग 


११,१२ 


या संस्थेचे अधिकृत भांडवल अडीच लाख रुपये 
( २,५०,०००) असून ते २५/- रु. च्या एक हिश्याप्रमाणे 
दहा हजार ( १० , ००० ) हिश्यात विभागले जाईल . 
संस्थेच्या सभासदत्वासाठी अर्ज करतेवेळी कमीत कमी 
एक हिस्सा घेतला पाहिजे , कोणीही व्यक्तिगत सभासद 
५० हिश्यावर हिस्सा खरेदी करु शकणार नाही. मात्र 
दुसरी नोंदलेली सहकारी संस्था किंवा सरकार आपले 
मर्जीप्रमाणे संस्थेचे हिस्से विकत घेऊ शकेल . 


११ ) प्रत्येक भागाची दर्शनी किंमत रू . ९ ७ वी घटना 
१००/- राहील एकूण भाग भांडवलाची | दुरूस्तीनुसार 
कमाल मर्यादा रु . १०,००,००० / - ( दहा 
लाख रु .) राहील. 
तसेच एकूण 

भागाची संख्या १०,००० 
राहील . तसेच एकूण भागाची संख्या 
१०,००० राहील एका सभासदास जास्तीत 
जास्त २०० भाग घेता येतील . म्हणजेच 
रु . २०,०००/ - पर्यंत भाग घेता येतील . 
१२ ) संस्थेचे वीस हजार ( २०,००० ) 
रुपयापेक्षा जास्त किंमतीचे भाग कोण्याही 
सदस्यास धारण करता येणार नाहीत . 
अगर त्यावर हक्क सांगता येणार नाही . 
मात्र या मर्यादा उपविधी क्र . ५ ( क ) 
प्रमाणे होणाऱ्या सदस्यांच्या बाबतीत लागू 
असणार नाही. 


३८ ( १ ) 


सोसायटीचे कामकाज चालविण्यासाठी खालील सभासदाचे 
डायरेक्टर बोर्ड राहील . 


०५ 


संस्थेच्या कामकाजाची व्यवस्था तिच्या ९ ७ वी घटना 
व्यवस्थापक समितीने पाहिली पाहिजे . | दुरूस्तीनुसार 
समिती ( १५) सदस्यांची राहील . 
१ ) तालुक्यातील सभासद ०६ 

सहकारी संस्था मधून 
प्राधिकृत प्रतिनिधी 
२) व्यक्तिगत सभासदांमधून 
पैकी 


अ ) वर्गातील सभासदाचे प्रतिनिधी 

( सहकारी संस्था ) 
ब ) वर्गातील सभासदांचे प्रतिनिधी 

( व्यक्तीगत उत्पादक ) 
क ) अनु. जाती / जमाती प्रतिनिधी 
ड ) दुर्बल घटक 
इ ) महिला सदस्य प्रतिनिधी 


- 


०८ 


०१ 


० ९ 


- 


०१ 
०२ 


०४ 


- 


एकूण 


१७ 


०१ 


अ ) सर्वसाधारण 
ब ) अनु . जाती/ जमाती 
क ) महिला सदस्य प्रतिनिधी 
ड ) विजाभजा व विशेष 


०२ 


- 


०१ 


मागास प्रवर्ग 


इ ) इतर मागासवर्गीय 


- 


०१ 


एकूण 


१५ 


उपरोक्त ( १५ ) संचालकांची निवड 
संस्थेच्या सर्व क्रियाशिल व पात्र 
सभासदांमधून निवडणूकीव्दारे केली 
जाईल . 


टिप : ९ ७ वी घटना दुरूस्तीचे अनुषंगाने आदर्श उपविधी अ. क्र . १ ते ८२ मधील वर नमूदप्रमाणे उपविधीत अ . क्र . १, १ ब , ५, ६ ( ११ व १२), आणि 
३८ (१) मध्ये दुरूस्ती असून या व्यतिरिक्तच्या नियमात बदल किंवा दुरूस्ती नाही . पूर्वीच्या उपविधीप्रमाणे आहे . 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


६५१ 


४ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


ज्ञापन 


संस्थेचे नांव 


:- उमरी सहकारी जिनिंग व प्रेसिंग संस्था लि . उमरी 

ता . उमरी जि . नांदेड 


क्र . २७८ / कक्ष-४ / पणन/ उमरी जिप्रेसहसं/ आदर्शउपविधी/ पोनिदु/मंजूरी / 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १३ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नांदेड , उमरी सहकारी जिनिंग व प्रेसिंग संस्था लि . उमरी ता . 
उमरी जि . नांदेड या संस्थेच्या दि . ३० सप्टेंबर , २०१८ रोजी झालेल्या 
वार्षिक सर्वसाधरण सभेतील ठराव क्र . (८ ) अन्वये ९ ७ वी घटना दुरूस्तीअन्वये 
आदर्श उपविधी मंजुरीस्तव पोटनियम दुरुस्तीबाबात खालीलप्रमाणे आदेश 
देत आहे : 


नोंदणी क्रमांक :- क्रमांक . ३०६ दि . २७ जानेवारी , १ ९ ६१ 
संदर्भ :- संस्थेचा प्रस्ताव दि . २२ नोव्हेंबर २०१८ या कार्यालयास 

प्राप्त दि . २२ नोव्हेंबर २०१८ . 


पोटनियम 


सध्याच्या पोटनियमाची शब्द योजना 


दुरुस्तीनंतरच्या पोटनियमाची 

शब्दरचना 


शेरा 


अनुक्रम 


१ 


उपविधी नियम अ . क्र .१ ते ५ ९ 
( सोबत जोडलेल्या उपविधी प्रमाणे ) 


आदर्श उपविधी नियम अ . क्र .१ ते ८२ 
( सोबत जोडलेल्या उपविधी प्रमाणे) 


मंजूर 


हा दाखला संस्थेच्या पोटनियमास जोडून ठेवावा. सदर पोटनियम 
दुरुस्ती या ज्ञापनाचेदिनांकापासून अंमलात येईल . 


( प्रविण फडणीस) 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


५ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

पुरवणी नं.४ 
तारीख ३०.०९ .२०१८ रोजी भरलेल्या किंवा तहकुबीनंतर तारीख ३०.० ९.२०१८ रोजी भरलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने मंजूर झालेल्या 
दुरूस्त पोटनियमाची नक्कल. 


दुरुस्त झालेल्या पोटनियमाचे अनुक्रम नंबर 


दुरुस्त झालेल्यानंतर होणाऱ्या पोटनियमांची शब्द योजना 

२ 


१ 


अ . क्र . ०१ ते ८२ 


आदर्श उपविधी नियम अ . क्र . १ ते ८२ 
या सोबत जोडलेल्या उपविधी प्रमाणे 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


६ 


आदेश 


सहकार आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 


१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५/ खर्च/ वसुली 
आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/सआ -५ / वसूली अधिकारीनियुक्ती 
/फेरनियुक्ती /२०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


क्र.ना.बँका / १ -सआ/ जळगाव जनता सहकारी बँक / का.क .१५६/ २०१९ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये जळगाव जनता सहकारी बँक लि . जळगाव या बँकेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अमंलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि .३१ /०३/ २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जळगाव जनता सहकारी बँके लि . 
जळगाव यांचेदिनांक १५/०४/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


६५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


१ 


व्यवस्थापक 


श्री . संजय आधार जगताप 
श्री . लालचंद नामदेव पाटील 


महाराष्ट्र राज्य 
जळगाव जिल्हा 


२ 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


३ 


श्री . हेमंत दयाराम चंदनकर 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 
धुळे, नंदुरबार जिल्हा 


४ 


श्री . विलास वसंत कुलकर्णी 


व्यवस्थापक 


५ 


श्री . महेश अनंत गर्गे 


व्यवस्थापक 


पुणे जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


६ 


श्री . कमलाकर बाबुराव सांगळे 


व्यवस्थापक 


ठाणे जिल्हा 


७ 


श्री . रविंद्र सुरेश पाटील 


उप व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बुलढाणा, औरंगाबाद , 

जालना जिल्हा 


अटी : 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी , जळगाव जनता सहकारी बँक लि . जळगाव असा फलक 
लावता येईल . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार , कायदा नियम 
यातील तरतुदी व पारिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव यांना सादर करावी. 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये 

नमुद 

केल्याप्रमाणे व 
दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नूमद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 


करावा . 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


पुणे , दि .२० /०६/ २०१९ . 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन) . 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


७ 


वाचा: 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ ६५३ 

आदेश 
सहकार आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 

क्र.ना.बँका / १- सआ/ सुंदरलाल सावजी अर्बन को- ऑप बँक लि . 

जिंतुर/ का.क १५६/ २०१ ९/ १४८८ :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५ खर्च/ वसुली आदेशा/ 

१९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
२०१८ , दि ६/ ४/ २०१८ 

करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 
२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था /सआ/ -५/ वसूली 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सुंदरलाल सावजी 
अधिकारीनियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ 

अर्बन को- ऑप बँक लि .जिंतुर या बँकेच्या खालील आधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुंदरलाल सावजी अर्बन को- ऑप 

नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील कलम १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 

झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
बँक लि . जिंतुर यांचेदिनांक २ ९/ ०५/ २०१९ व दि १३ /०६/२०१ ९ रोजीचे 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम 

१९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहुन या 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे 


पत्र . 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

आधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


वसूली दाखले 
( संख्या ) 


१ . 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


९९ 


२ . 


श्री . एल . आर . खंडागळे 
श्री . पांडुरंग भुजंगराव जायभाये 
श्री . महेंद्र लक्ष्मणराव डोईफोडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


९ ६ 


३ . 


कनिष्ठ अधिकारी 


९९ 


४ . 


श्री . वैजनाथ मदनराव डोंबे 


वसुली अधिकारी 


परभणी व नागपूर 


९ ६ 


५ . 


अधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी संपुर्ण महाराष्ट्र 
विशेष वसुली अधिकारी परभणी 
विशेष वसुली अधिकारी परभणी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी हिंगोली 
विशेष वसुली अधिकारी 

परभणी व जालना 
विशेष वसुली अधिकारी | वाशिम , अकोला व हिंगोली 
विशेष वसुली अधिकारी अमरावती व परभणी 
विशेष वसुली अधिकारी औरंगाबाद , नांदेड व हिंगोली 


९ ६ 


६ . 


वरिष्ठ अधिकारी 


९ ६ 


श्री . अशोक रामचंद्र पिसुरे 
श्री . राजेश्वर रामराव देशमुख 
श्री . विनायक विश्वनाथ अवघन 
श्री . नेमीकुमार सुरेश घेवारे 
श्री . दादासो पायगोंडा पाटील 


७ . 


वरिष्ठ अधिकारी 


९ २ 


८ . 


अधिकारी 


७४ 


९ . 


वरिष्ठ अधिकारी 


९ ४ 


अटी . 


अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६/ ६ / 
२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसूलीची 
कार्यवाही करावी कर्ज वसूली करता ना सहकार कायदा, नियम यातील 
तरतूदी व परिपत्रकीय सुचपांचे पालन न केल्यास निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना यांना सादर करावी. 


यावा . 


७ . 


४ . वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यासकिंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसूली अधिकारी, सुंदरलाल सावजी अर्बन को- ऑप बँक लि .जिंतुर " 
असा फलक लावला येईल . 
९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 


६५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१, २०१९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


११ . 


१० . 


त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / पगार करणार 
अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी. 
वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व 
दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 

नूमद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
पुणे , दि . २४/ ०६/ २०१९ . 

डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 


८ 


सहकारी आयुक्त व निबंधक यांजकडून 


१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५/ खर्च/ वसुली 
आदेश/ २०१८ , दि .६/ ४/ २०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५/ वसूली 
अधिकारीनियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक २१/१०/२०१८ . 


क्र.बँका/ १- सआ / नाशिक देवळाली व्यापारी बँक/ का.क १५६ / २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये नाशिक देवळाली व्यापारी सहकारी बँक लि . नाशिक या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अमंलबजावणीबाबते करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार खालीले अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दि .३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


३) मुख्यकार्यकारी अधिकारी नाशिक देवळाली व्यापारी सहकारी बँक 
लि . नाशिक यांचे दिनांक ३१ /०१/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


श्री.एकनाथविठ्ठलराव कदम 
श्री . अशोक जयसिंगराव डेरले 


२ 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


३ 


श्री . शरद किसन वालझाडे 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


४ 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


श्री.दिनेश किसनराव नाथ 
श्री . यशवंत लालजी पागेरे 


५ 


वरिष्ठ अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


६ 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


७ 


शाखाधिकारी 


श्री . नामदेव सुकदेव बोराडे 

श्री . भरत मोहनलाल भन्साळी 
श्री . रावसाहेब पुंडलीक गायधनी 
श्री अशोक रामलिंग गायकवाड 


नाशिक जिल्हा 


८ 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


९ 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


१० 


श्री . संजय गंगाधर वाघ 


प्र . व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


११ 


सौ . ज्योती विश्वास सोळस 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


अटी . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसूली 
करता सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचपांचे 


पालन न केल्यास निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 
२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


६५५ 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे, दि . ८/ ०५/ २०१९ . 


४ . 


वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


९ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


वाचा: १ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था 
म . रा.पुणे -१ यांचे कडील परीपत्रक क्रं एडीएम / १८४/१५६/(२) दिनांक 
१ ९ / ३ / १ ९ ६८ 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


२. शासकीय अधिसुचना क्रं . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स 
दिनांक ०४/०४/२००५ 


. 


३. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका / डी -४ 
| ना पत / क १५६/ प्रशिक्षण / ०५ दिनांक १३/०७/२००५ . 


" महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


४. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र . ना . पत डी/ -४ 
पतसंस्था/ का.क १५६/११ दिनांक २१/११/२०११ . 


५. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ 
मधील दिनांक ५/१२/२०१५ चे आदेश . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी नाशिक देवळाली व्यापारी सहकारी बँक लि . नाशिक 
असा फलक लावता येईल . 


६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानवत अर्बन को - ऑप बँक लि . मानवत 
यांचे पत्र जा . क्रमांक ०६ दिनांक १७ जून २०१९ व ठराव क्रमांक १२ 
दिनांक २७ /०४/ २०१९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) नियम 
१०७ अन्वये आदेश 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / पगार करणार 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी. 


आदेश 


१० . 


. 


वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही. 


क्र.जिउनी/ कलम १५६ / अधिकार /मानवत बँक/ २०१९ / १४०७.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एम . बी . सुरवसे जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये मानवत अर्बन को 
ऑप बँक जि . मानवत जि . परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अमंलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कम वसुल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार खालील अटीसे अधिन राहुन या आदेशाच्या दिनांकापासुन 
३१/०३/२०२० या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


११ . 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नूमद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


६५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . दिनेश पांडूरंग चांडक 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


ता.मानवत 


विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी 


अटी. 


१ . प्रतिमाह विहीत नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयात 
सादर करावी. 


७ . 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता . मानवत यांनी वेळोवेळी वसुलीची 
माहिती व आढावा घ्यावा. 


३ . आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिहांची राजमुद्रेचा वापर 
करण्यात मनाई करण्यात येत आहे . 


६ . 

एक रक्कमी कर्जपरतफेड योजना प्रकरणा देखील सरचार्ज 
वसुल करावा. आवश्यक वाटल्यास एकरक्कमी परतफेड योजना प्रकरणातील 
मागील सरचार्जचा वसुली कारण्यात येईल . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र . प्रशा/ व.अ./ जप्त मा ./ कब्जाबंदी ० ९ दिनांक 
२० / ०३ / २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली, अधिकारी 
यांनी जप्त केलेल्या मालमतेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिकलिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये. 

८.विशेष वसुली अधिकारी यांनी जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्तीची 
व विक्रीची प्रक्रिया व पध्दती (नियम १०७) नुसार करण्यात यावी . 

९ . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ 
दि बेसिन काथोलिक को- ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य 

इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवुन 
वसुली करण्यात यावी . 


४ . थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आत शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 


५ . प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली/ सेवानिवृत्ती/ मुत्यु 
झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 
व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव प्रस्ताव सादर केल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यांत येतील . 


एम . बी . सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी 


आदेश 


१० 


सहकार आयुक्त व निबंधक यांजकडून 
१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली 
आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ वसूली 
अधिकारीनियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 

३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी दि ओझर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . 
ओझर जि . नाशिक यांचे दिनांक १६/ ०४/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


क्र . बँका/ १- सआ/ जळगाव जनता सहकारी बँक/ का.क १५६/ २०१९ / 
१५५६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . 
किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि ओझर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . ओझर 
ता . निफाड जि . नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त 
झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अमंलबजावणीबाबते करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये १९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालीले अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . . 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


१ 


श्री . जूबेर हारुण अत्तार 


वसूली अधिकारी 


नाशिक , धुळे , 


वसूली अधिकारी 


अहमदनगर , जळगांव 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


६५७ 


अटी . 


११ . 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नूमद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 


करावा . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसूली करता 
सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचपांचे पालन न 
केल्यास निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी . 

४ . वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


पुणे, ३१/१०/२०१८ 


. 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल . 

अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


११ 


सहकार अपर निबंधक संस्था यांजकडून 


१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५/ खर्च/वसुली 
आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे 
लिहावे. 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था /सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 


७ . 


३ ) देवगिरी नागरी सहकारी बँक जि . औरंगाबाद या बँकेचे दिनांक 


१८ / ०४/ २०१९ व दि . १२/ ०६/ २०१९ रोजीचे पत्र . 


चे कलम १५६ अन्वये 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
आदेश 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी दि ओझर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . ओझर ता . निफाड 
जि . नाशिक असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / पगार करणार 
अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातुन 

कर्ज 

वसुल करण्याची कार्यवाही करावी. 
१० . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 


क्र . ना.बँका/ १-सआ/ देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद / का.क 
१५६/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .किशोर 
तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . जि . औरंगाबाद या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अमंलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


६५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


उपव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


वसुली विभाग प्रमुख 


औरंगाबाद जिल्हा 


४ 


व्यवस्थापक 


औरंगाबाद जिल्हा 


५ 


व्यवस्थापक 


औरंगाबाद , जालना 


श्री . प्रदीप बाबुराव खोतकर 
श्री . शुध्दोधन राजाराम जगताप 
श्री . नितीन गणपतराव देशपांडे 
सौ . मनाली मंगेश कुलकणी 
श्री . भरत पुंडलिक म्हस्के 
श्री . दिलीप गोविंदराव थोरे 
श्री . सुनील अशोकराव देशमुख 
श्री . सुनील भगवानदास शर्मा 
सौ . संजिवनी सतिश शेजूळ 
श्री . दिपक अंबादास कुलकर्णी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


७ 


अधिकारी 


परभणी जिल्हा 


८ 


अधिकारी 


औरंगाबाद , जळगांव 


व्यवस्थापक 


औरंगाबाद जिल्हा 


१० 


व्यवस्थापक 


औरंगाबाद जिल्हा 


अटी . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसूली करता 
सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचपांचे पालन न 
केल्यास निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी देवगिरी नागरी सहकारीबँक लि . जि . औरंगाबाद असा 
फलक लावता येईल . 


२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था औरंगाबाद यांना सादर करावी. 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / पगार करणार 
अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातुन 

कर्ज वसुल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
१० . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही. 


४ . 


वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 

नूमद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


पुणे , ३१/१०/२०१८ 


७ . 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१ ९ : श्रावण ३-९ , शके १ ९ ४१ 


६५ ९ 


४ . 


३ . वसुली अधिकाऱ्याने वसूली , जप्त्याचा , शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्जची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील . तसेच ३१ मार्च अखेर 
जमा झालेला सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा होईल याची संस्थेने व 
विशेष वसूली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी . 

वसूली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 

५. संस्थेने वसूली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा. 

६ संस्थेने अस्थापनावरील व्यक्तीची वसूली अधिकारी म्हणून निवड 
केलेली असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही बँकेचीच 
राहील . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रीट याचिका क्रमां १९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची 
कार्यवाही करावी . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


१२ 

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 
वाचा : - व्यवस्थापक, महात्मा बसवेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था म ., 
उस्मानाबाद यांचे पत्र दिनांक २९ एप्रिल २०१९ . 

अधिसुचना 
क्र . पणन /वि.व.अ./ क . १५६ चे अधिकार / २०१ ९/ १८५७.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , व्हि.आर. देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 
महात्मा बसवेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था लि . उस्मानाबाद या पतसंस्थेने 
दिलेल्या कर्जवसूलीसाठी सोबतच्या तक्त्यातील विशेष वसूली अधिकारी 
यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १९ ६० चे कलम १५६( १) आणि ( २ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चेनियम २ ( एच)( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३),(४),(५ ),(६),(७),(९ ).(१० ),(११) ( अपसेट प्राईजची 
तरतुद वगळून ( १२ ),(१३ ) व १०७ ( १४ ) नुसार मालमत्ता विक्री कायम 
करण्याचे अधिकार संस्थांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून 
विक्री कायम करण्याचे अधिकार वापरण्यात यावे व (१५),( १७),(१८ ) आणि 
( २० ) तसेच कलम १०१ आणि कलम ९ १ अंतर्गत कलम ९ ८ अन्वये 
दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१/ ०३/ 
२०२० पर्यंत दावा, विक्री, रक्कम वसूल करावयाच्या कार्यवाहीसाठी अधिकार 
खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे . 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करतांना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती, मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


७ . 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि “सिव्हील कोर्ट " किंवा " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१० . 


अ.क्र . 


हुद्दा 


हु 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . नवनाथ बाबुराव 

बचाटे 


व्यवस्थापक 


संस्थेच्या कोर्यक्षेत्रापुरते 


उस्मानाबाद , १७ जून २०१९ . 


व्ही.आर. देशमुख , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


६६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


वाचा : 


३ . वसुली अधिकाऱ्याने वसूली , जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्जची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील . तसेच ३१ मार्च अखेर 
जमा झालेला सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा होईल याची संस्थेने व 
विशेष वसूली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी . 

४. वसूली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 
५ . 

संस्थेने वसूली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा. 
६ . संस्थेने अस्थापनावरील व्यक्तीची वसूली अधिकारी म्हणून 

निवड 
केलेली असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही बँकेचीच 
राहील . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रीट याचिका क्रमां १९ ४२ /२०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची 
कार्यवाही करावी . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७ . 


१३ 
जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

मॅनेजर समर्थ अर्बन को - ऑप . बँक लि . उस्मानाबाद यांचे पत्र 
दिनांक २९ एप्रिल २०१९ . 

अधिसुचना 
क्र . पणन /वि.व.अ./ क . १५६ चे अधिकार/ २०१ ९/ १ ९६७.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , व्हि.आर. देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 
समर्थ अर्बन को- ऑप बँक लि . उस्मानाबाद या बँकेने दिलेल्या कर्जवसूलीसाठी 
सोबतच्या तक्त्यातील विशेष वसूली अधिकारी यांना त्यांचे नावासमोर 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम १९ ६० चे कलम १५६( १ ) आणि ( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम २ ( एच)( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ),( ४),(५ ),(६ ),( ७),(९ ),( १० ),(११ ) ( अपसेट प्राईजची तरतुद वगळून 
( १२ ),( १३) व १०७ ( १४ ) नुसार मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार 
संस्थांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून विक्री कायम करण्याचे 
अधिकार वापरण्यात यावे व ( १५ ),( १७),( १८ ) आणि ( २० ) तसेच कलम १०१ 
आणि कलम ९ १ अंतर्गत कलम ९ ८ अन्वये दिलेल्या वसूली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१/०३/२०२० पर्यंत दावा, विक्री , रक्कम 
वसूल करावयाच्या कार्यवाहीसाठी अधिकार खालील अटीस अधिन राहून 
प्रदान करीत आहे . 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करतांना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि “सिव्हील कोर्ट " किंवा " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


१० . 


अ.क्र . 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


१ 


४ 


५ 


१ 


श्री . धनंजय गुंडेराव कुलकर्णी 


व्यवस्थापक 


संस्थेच्या कोर्यक्षेत्रापुरते 


- 


उस्मानाबाद , २६ जून २०१९ . 


व्ही.आर. देशमुख , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


६६१ 


१४ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 
वाचा : सरव्यवस्थापक , रुपमाता अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी 
लि . उस्मानाबाद यांचे पत्र दिनांक २३ एप्रिल २०१९ . 

अधिसुचना 
क्र . पणन/ वि.व.अ./ क . १५६ चे अधिकार/ २०१९ / १ ९५४.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , व्हि.आर. देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 
रुपमाता अर्बन को - ऑप क्रडीट सोसायटी लि . उस्मानाबाद या क्रडीट 
सोसायटीने दिलेल्या कर्जवसूलीसाठी सोबतच्या तक्त्यातील विशेष वसूली 
अधिकारी यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १९ ६० चे कलम १५६( १) आणि 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच)( जे ) तसेच 
नियम १०७ खालील उपनियम (३),( ४),(५),(६),(७),(९),( १०),( ११) ( अपसेट 
प्राईजची तरतुद वगळून ( १२).( १३ ) व १०७ ( १४ ) नुसार मालमत्ता विक्री 
कायम करण्याचे अधिकार संस्थांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी 
घेवून विक्री कायम करण्याचे अधिकार वापरण्यात यावे व ( १५ ),(१७),(१८ ) 
आणि ( २० ) तसेच कलम १०१ आणि कलम ९ १ अंतर्गत कलम ९ ८ अन्वये 
दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
३१/०३/२०२० पर्यंत दावा , विक्री , रक्कम वसूल करावयाच्या कार्यवाहीसाठी 
अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करतांना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 


अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

३. वसुली अधिकाऱ्याने वसूली , जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्जची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील . तसेच ३१ मार्च अखेर 
जमा झालेला सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा होईल याची संस्थेने व 
विशेष वसूली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी . 

४ . वसूली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 

५. संस्थेने वसूली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा . 

६ संस्थेने अस्थापनावरील व्यक्तीची वसूली अधिकारी म्हणून निवड 
केलेली असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही बँकेचीच 
राहील . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रीट याचिका क्रमां १ ९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची 
कार्यवाही करावी. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७ . 


" या 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि “सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
शब्दांचा अथवा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१० . 


अ.क्र . 


हुद्दा 


हु 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बोधले सत्यनारायण शिवाजी 


सरव्यवस्थापक 


संस्थेच्या कोर्यक्षेत्रापुरते 


उस्मानाबाद , २६ जून २०१९ . 


व्ही.आर. देशमुख , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


६६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


भुमापन क्र ./ गट क्र . 


क्षेत्र हे.आर. 


१ 


बाबतारा 


१२८ 


६.६२०० 


पविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांजकडून 


२ 


बाबतारा 


१२ ९ 


४.३४०० 


३ 


बाबतारा 


१३० 


१२.२ ९ ०० 


४ 


बाबतारा 


१३१ 


११.२५०० 


शुध्दीपत्रक 


५ 


बाबतारा 


१३२/१ 


४.२४०० 


६ 


बाबतारा 


१३२/२ 


३.०८०० 


७ 


बाबतारा 


१३३ 


३.९ ५०० 


जा.क्र .२०१९ / उविअवै/ नवनगरे/ कावि -१८.- महाराष्ट्र समृध्दी 


८ 


बाबतारा 


१३४ 


३.९ ३०० 


महामार्ग - नवनगरे ( कृषि समृध्दी केंद्र) जमीन एकत्रिकरण 


बाबतारा 


१३५ 


१.७५०० 


१० 


बाबतारा 


१३६ 


१.७८०० 


योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत 


प्रारंभिक अधिसुचना 


११ 


बाबतारा 


१३७ 


१७.७००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरूवार ते बुधवार , 

जानेवारी २४ 


१२ 


बाबतारा 


१३८ 


२.१००० 


१३ 


बाबतारा 


१३९ 


१.८८०० 


३० २०१९ माघ ४-१० शके १ ९ ४० भाग एक 

एक - औरगाबाद 


१४ 


बाबतारा 


१४० 


०.८ ९ ०० 


बाबतारा 


१५ 


१४१ 


विभागीय पुरवणी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अधिसुचनेत 


०.८ ९ ०० 
६.७३०० 


१६ 


बाबतारा 


१४२ 


पृष्ठ क्र . १११ वर अनुक्रमांक ३४ गाव बाबतारा ता . वैजापुर 


१७ 


बाबतारा 


१४३ 


१२.९ ८०० 


१८ 


बाबतारा 


१४४ 


१०.४४०० 


मध्ये गट क्र . ११२ ऐवजी १२२ असे वाचावे, तसेच अ.क्र .४१ 


१ ९ 


बाबतारा 


५.०५०० 


ते ७५ गाव बाबतारा ता . वैजापूर मध्ये चूकीने गट क्र . १०३ 


१४५ 
१४६ 


२० 


बाबतारा 


२.५८०० 


ते १३८ व त्या समोरील क्षेत्र छापण्यात आले आहे ते वगळण्यात 


२१ 


बाबतारा 


१४७ 


२.७१०० 


२२ 


बाबतारा 


१४८ 


६.९ ४०० 


येत आहेत . तसेच गट क्र . १२८ ते १६१ पर्यंत खाली दिलेल्या 


२३ 


बाबतारा 


१४ ९ 


९ .२ ९ ०० 


तक्त्यातील गट व क्षेत्र समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 


२४ 


बाबतारा 


१५० 


६.७४०० 


२५ 


बाबतारा 


१५१ 


७.१६०० 


२६ 


बाबतारा 


१५३ 


१.२१०० 


२७ 


बाबतारा 


तसेच अ.क्र . २५६ ते २५९ मौजे लाखगंगा ता . वैजापुर 


१५४ 


१.०३०० 


२८ 


बाबतारा 


१५५ 


१.२ ९ ०० 


येथील गट क्र . ६४,६५,६६ व ६७ वगळण्यात येत आहेत . 


२ ९ 


बाबतारा 


१५६ 


२.२ ९ ०० 


३० 


बाबतारा 


१५७ 


अधिसुचनेतील इतर मजकुरात काहीही बदल नाही . 


२.६४०० 


३१ 


बाबतारा 


१५८ 


२.६४०० 


३२ 


बाबतारा 


१५ ९ 


४.१६०० 


३३ 


बाबतारा 


१६० 


१५.२६०० 


अधिसुचनेत वरील चूकीचा तपशील वगळून समाविष्ट 


३४ 


बाबतारा 


१६१ 


१०.८४०० 


करावयाचा तपशील खालील प्रमाणे . 


सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , वैजापूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


६६३ 


१६ 
उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांजकडून 

नमुना ३ 

( नियम ६ ( २) पहा) 
जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत प्रारंभिक 

अधिसुचना 
क्र . २०१ ९/ उविअवै/ नवनगरे / ५८ ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , 
शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस २०१६/ प्र.क्र ./ 
२५१/रस्ते -८ दि . ०५ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये 
( यात पुढे ज्याचा निर्देश “ अधिनियम " असा केला आहे) जमीन एकत्रीकरण 
योजने अंतर्गत ( यात पुढे ज्याचा निर्देश “ योजना ” असा केला आहे .) 
महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे व नवीन नगराचा विकास करण्याचे घोषित 
केले आहे . 

आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 
प्रसिध्द केलेली, शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 
खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .२४७/ रस्ते -८ दि . ०७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये या 
अधिनियमांच्या कलम ३ अन्वये नागपुर - मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती 
महामार्ग ( महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) हा महामार्ग असल्याचे व राज्य मार्ग 
(विशेष) क्र . २ म्हणून तो वर्गीकृत केल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे 
या अधिनियमांच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे नागपुर 
मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) महामार्गासाठी, महामार्ग 
प्राधिकरण आहे . 

आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने , या अधिनियमाच्या कलम १९ फ 
च्या पोट कलम ( २) अन्वये या योजने अंतर्गत नविन नगराचा विकास करणे 
यासाठी त्यांच्या जमिनीचा समावेश करण्या करिता जमीन मालकांनी 
अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर 
केले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमांच्या कलम १९ 
फ च्या पोट कलम ( ३ ) अन्वये नविन नगराचा विकास करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता ही योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे . 

आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने , या अधिनियमांच्या कलम १ ९फ 
च्या पोट कलम ( ४ ) अन्वये नविन नगराचा विकास करणे यासाठी निश्चित 
केलेल्या क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव 
पाठविला आहे . 

आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने , या अधिनियमान्व्ये योजनेसाठीच्या 
प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची सक्षम प्राधिकाऱ्याला विंनती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश क्र . 
खाक्षेस -२०१६/ प्र.क्र .२५१एल.बी .५४/रस्ते-८ दि . १५ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये 
विभागीय अधिकारी ( महसूल ), उपविभाग वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद यांना 
मौजे धोत्रे ता . कोपरगांव जि . अहमदनगर क्षेत्राकरिता " सक्षम प्राधिकारी " 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आले आहे . 

त्या अर्थी आता, 
१. या अधिनियमनाच्या कलम १९ ग पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि या बाबतीत त्यास समर्थन कारणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकाराचा वापर करुन सक्षम प्राधिकारी याव्दारे अनुसूची तीन 
मध्ये संक्षित्पपणे विनिर्दिष्ट केलेल्या योजने अंतर्गत अनुसूची -२ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी अनुसूची - एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या योजनेचा उद्देश घोषित करीत आहे . 

आणि 


( एक ) ज्यांच्या जमिनीचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे , 
त्या जमीन मालाकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सक्षम अधिकारी 
प्राधिकारी नमुना -४ मध्ये हरकती किंवा सुचना मागवीत आहे किंवा त्यांना 
त्यांच्या समोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे आणि ; 

( दोन ) या योजने मध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीन मालकांच्या 
व हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरिता ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन पंचेचोहीस दिवसांच्या आत किवा महामार्ग 
प्राधिकरण वेळोवेळी वाढवून देईल अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी 
नमुना -५ मध्ये हमी नि शपथपत्र यासह अर्ज मागवित आहे .किंवा त्यांना 
त्यांच्या समोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे . 

२. जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी दिलेली या योजनेमधील 
ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही . 

३. या योजने अंतर्गत नविन नगराचा विकास करणे यासाठी निश्चित 
करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत ही महामार्ग प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत 
जमीन मालकांनाकिंवाहितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी 
खुली ठेवण्यात आली आहे आणि तसेच या प्रधिकारणाच्या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे . 

४. ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन तीस दिवसांच्या 
आत जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या 
हरकतींचीकिंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत 
घेणाऱ्या त्यांच्या हरकतीच्या किवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री 
पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा कोणत्याही 
कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 


अनुसूची - एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 

जिल्हा : अहमदनगर 


गाव : धोत्रे 


तालुका : कोपरगांव 


अ.क्र . 


भुमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 

३ 


१ 


२ 


८०/१ 


१.७७ 


८०/२ 


०.४० 


१ 


८०/३ 


१.०० 


८०/४ 


१.०० 


८०/५ 


०.४० 


८१/१ 


१.४५ 


८१/१० 


०.९ ६ 


२ 


८१/११ 


०.९ ६ 


८१/१२ 


०.९ ६ 


८१/१४ 


१.४५ 


८१/१३ 


०.९ ६ 


३ 


८२ 


३.९ ० 


४ 


८३ 


३.१८ 


६६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१ ९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


भुमापन 

क्रमांक / गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 


भुमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 

३ 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


५ 


८४ 


२.०६ 


१३४/३ 


१.६८ 


८४/२ 


१.३५ 


१३४/४ 


०.८३ 


१२०/१ 


१.९९ 


१३४/५ 


०.८४ 


१२०/२ 


१.९९ 


१३४/६ 


०.८४ 


७ 


१२१ 


३.८४ 


१३४/७ 


०.८४ 


८ 


१२३/१ 


१.२२ 


२० 


१३५ 


३.९ ८ 


१२३/२ 


१.२२ 


२१ 


१३६/१ 


२.०० 


१२३/३ 


१.२२ 


१३६/२ 


०.८५ 


९ 


१२४/१ 


१.२३ 


१३६/३ 


१.२० 


१२४/२ 


०.८१ 


१३६/४ 


०.४५ 


१२४/३ 


०.८१ 


१३६/५ 


०.८० 


१२४/४ 


०.८१ 


१३६/६ 


१.०० 


१२५/१ 


०.८७ 


१३६/७ 


१.०० 


१० 


१२५/२ 


०.४४ 


१३७/१ 


१.२१ 


१२५/३ 


०.४३ 


१३७/२ 


१.२२ 


१२५/४ 


०.८७ 


२२ 


१३७/३ 


१.२२ 


१२६/१ 


१.६५ 


१३७/४ 


०.९ ६ 


१२६/२ 


१.४० 


१३७/५ 


०.९ ७ 


११ 


१२६/३ 


१.०२ 


१३७/६ 


०.९ ७ 


१२६/४ 


१.०१ 


१२६/५ 


१.०१ 


२३ 


१३८/१ 


१.४१ 


१२ 


१२७/१ 


१.८४ 


१३८/२ 


१.४० 


१२७/२ 


०.६२ 


२४ 


१३९ / १ 


२.५० 


१३ 


१२८ 


०.०४ 


१३९ / २ 


१.५५ 


१२९ / १ 


०.८१ 


१३ ९ / ३ 


१.५६ 


१४ 


१२९ / २ 


०.८१ 


१३ ९ / ४ 


१.५६ 


१२ ९ / ३ 


०.८१ 


१३ ९ / ५ 


१.५५ 


१३०/१ 


१.२० 


२५ 


१४०/१ 


२४५ 


१५ 


१३०/२ 


०७० 


१४०/२ 


१.६० 


१३०/३ 


०.९९ 


१४१/१ 


२.५८ 


१३०/४ 


२.०० 


२६ 


१४१/२ 


१.२३ 


१३०/५ 


०.८० 


१४१/३ 


१.२४ 


१३०/६ 


१.२० 


१४१/४ 


१.६० 


१३०/७ 


०.७० 


१४१/५ 


०.८८ 


१३०/८ 


०.९९ 


१४१/६ 


०.८८ 


१३०/ ९ 


०.२ ९ 


२७ 


१४२/१ 


०.५ ९ 


१३०/१० 


०.२८ 


१४२/२ 


०.५९ 


१६ 


१३१ 


८.१८ 


१४२/३ 


०.५८ 


१७ 


१३२ 


३.३७ 


१४३ 


१.७१ 


२८ 
२ ९ 


१८ 


१३३ 


१.२७ 


१४४/१ 


२.२१ 


१३४/१ 


०.८१ 


१४४/२ 


१.१० 


१ ९ 


१३४/२ 


०.८४ 


३० 


१४५ 


३.३ ९ 


३१ 


१४६/१ 


०.७६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


६६५ 


क्षेत्र 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


भुमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


भुमापन 

क्रमांक / गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर) 


( हेक्टर आर) 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


१४६/२ 


०.२५ 


४२ 


१५७/१ 


९ .३ ९ 


१४६/३ 


०.२५ 


१५७/२ 


१.३४ 


१४६/४ 


०.२५ 


४३ 


१५८ 


५.८१ 


१४७/१ 


०५७ 


४४ 


१५९ / १ 


३.४३ 


३२ 


१४७/२ 


०.२ ९ 


१५९ / २ 


२.३ ९ 


१४७/३ 


०.२ ९ 


१५९ / ३ 


२.८० 


३३ 


१४८/१ 


१.३७ 


४५ 


१६०/१ 


५.२८ 


१४८/२ 


१.३७ 


१६०/२ 


३.०४ 


३४ 


१४९ 


२.१८ 


१६०/३ 


१.०३ 


१४९ / २ 


२.१८ 


४६ 


१६१/१ 


१.२० 


३५ 


१५० 


४.३५ 


१६१/२ 


१.२१ 


३६ 


१५१/१ 


१.६२ 


१६१/३ 


१.२० 


१५१/२ 


१.७८ 


१६१/४ 


०.६१ 


१५१/३ 


२.९ ० 


१६१/५ 


०.३० 


१५१/४ 


२.८७ 


१६१/६ 


०.३० 


१५२/१ 


२.७० 


१६१/७ 


०.३० 


३७ 


१५२/२ 


२.७० 


१६१/८ 


०.३० 


१५२/३ 


०.६७ 


१६२/१ 


१.६१ 


१५२/४ 


०.६७ 


४७ 


१६२/२ 


१.४७ 


१५२/५ 


०.६७ 


१६२/३ 


१.२० 


१५२/६ 


०.६८ 


१६२/४ 


१.०५ 


१५२/७ 


०.२७ 


१६३ 


०.९ ५ 


३८ 


१५३/१ 


२.२१ 


४८ 


१६३/१ 


०.९ ५ 


१५३/२ 


०.८१ 


१६३/२ 


०.९ ५० 


१५३/२ 


०.८१ 


४ ९ 


१६४ 


०.६५ 


१५३/३ 


१.२१ 


५० 


१६५/१ 


०.५६ 


१५३/४ 


२.०० 


१६५/२ 


०.८१ 


१५३/५ 


०.८१ 


१६५/३ 


०५७ 


१५४/१ 


२.३० 


१६५/४ 


०.३१ 


३ ९ 


१५४/२ 


२.३० 


५१ 


१६६ 


२.०३ 


१५४/३ 


२.३० 


५२ 


१६७ 


०.६५ 


१५४/४ 


२.३० 


५३ 


१६८/१ 


१.२ ९ 


१५४/५ 


२.३० 


१६८/२ 


१.२९ 


४० 


१५५ 


५.६८ 


१६८/३ 


१.२ ९ 


१५६/१ 


१.४४ 


१६८/४ 


१.२८ 


४१ 


१५६/२ 


०.३२ 


१६८/५ 


१.२७ 


१५६/३ 


०.७२ 


५४ 


१६ ९ / १ 


१.६१ 


१५६/४ 


०.४० 


१६ ९ / २ 


१.६८ 


१५६/५ 


०.७२ 


१७० 


१.३८ 


१५६/६ 


०७१ 


५६ 


१७१ 


२.९ ४ 


१५६/७ 


०७२ 


५७ 


१७२ 


१.१६ 


१५६/८ 


०.७१ 


५८ 


१७३ 


१.४५ 


६६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१ ९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


अ.क्र . 


भुमापन क्रमांक / गट 


अ.क्र . 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 


भुमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 


कमांक 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


५ ९ 


१७४ 


१.३४ 


१ ९ ३ / ७ 


०.२० 


६० 


१७५/१ 


१.२५ 


०.२० 


१ ९ ३/ ८ 
१ ९ ३/ ९ 


१७५/२ 


१.७५ 


०.२० 


१७५/३ 


२.०० 


७ ९ 


१ ९ ४ / १ 


२.१० 
२.० ९ 


१७५/४ 


१.२० 


१ ९ ४/ २ 


१७५/५ 


१.०० 


८० 


१ ९ ५ 


१.२१ 


१७५/६ 


१.८० 


८१ 


१ ९ ६ / १ 


१.४० 


६१ 


१७६/१ 


१.०० 


१.४० 


१ ९ ६/ २ 
१ ९ ६/ ३ 


१७६/२ 


१.०० 


१.४० 


१७७/१ 


२.०८ 


८२ 


१ ९ ७ 


१.९ ७ 


६२ 


१७७/२ 


१.०३ 


८३ 


१ ९ ८ 


१.३२ 


१७७/३ 


१.२६ 


८४ 


१ ९९/ १ 


०.४६ 


६३ 


१७८/१ 


०.२६ 


१ ९९ / २ 


०.४५ 


१७८/२ 


०.६ ९ 


८५ 


२००/१ 


१.०४ 


१७८/३ 


०.६ ९ 


२००/२ 


१.०४ 


१७८/४ 


०.१० 


२००/३ 


१.०३ 


६४ 


१७ ९ / 


०.६१ 


८६ 


२०१/१ 


१५२ 


६५ 


१८०/१ 


०.२७ 


२०१/२ 


०५४ 


१८०/२ 


०.२७ 


२०१/३ 


०.४ ९ 


६६ 


१८१ 


१.१६ 


२०१/४ 


०.४ ९ 
३.२७ 


६७ 


१८२/१ 


०.७७ 


८७ 


२०२/१ 


१८२/२ 


०७७ 


८८ 


२०३/१ 


४.६५ 


१८२/३ 


०७७ 


२०३/२ 


२.३३ 


६८ 


१८३ 


०.८६ 


२.५४ 


२०३/३ 
२०३/४ 


६ ९ 


१८४/१ 


०.५० 


२.२० 


१८४/२ 


०.४४ 


२०३/५ 


१.५८ 


१८४/३ 


०.०५ 


२०३/६ 


१.८० 


७० 


१८५ 


१.५० 


२०३/७ 


०.५३ 


७१ 


१८६ 


१.६४ 


८ ९ 


२०४/१ 


१.६० 


७२ 


१८७ 


१.१३ 


२०४/२ 


१.९ ३ 


७२ 


१८८ 


२.१३ 


९ ० 


२०५ 


१.८५ 


७४ 


१८ ९ 


०.०३ 


९ १ 


२०६/१ 


०.६० 


७५ 


१ ९ ० 


०.८० 


२०६/२ 


०.६० 


७६ 


१ ९ १ 


५.४४ 


२०६/३ 


०.६० 


७७ 


१ ९ २ / १ 


०.८३ 


९ २ 


२०७/१ 


१.२२ 


१ ९ २ / २ 


०.८२ 


२०७/२ 


२.४३ 


७८ 


१ ९ ३ / १ 


०.२३२७ 


२०७/३ 


१.२२ 


१ ९ ३/ २ 


०१.८८ 


२०७/४ 


१.२१ 


१ ९ ३ / ३ 


०.४० 


१.२१ 


२०७/५ 
२०८/१ 


१ ९ ३ / ४ 


०.०५७३ 


९ ३ 


२.०० 


०.६७ 


२०८/२ 


२.४० 


१ ९ ३ / ५ 
१ ९ ३/ ६ 


०.२० 


२०८/३ 


२.४० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


६६७ 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


भुमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 


भुमापन 

क्रमांक / गट 
क्रमांक 


( हेक्टर आर ) 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


९ ४ 


२० ९ 


३.४२ 


१० ९ 


२२४/१ 


१.४१ 


९ ५ 


२१०/१ 


०.४२ 


२२४/२ 


१.५२ 


०.८० 


२१०/२ 
२१०/३ 


२२४/३ 


१.४१ 


०.८० 


११० 


२२५/१ 


२.५२ 


२१०/४ 


०.८० 


२२५/२ 


१.२६ 


२१०/५ 


०.८० 


२२६/१ 


१.९ ४ 


२११/१ 


२.६६ 


१११ 


१.९ ५ 


२२६/२ 


२.४० 


२११/२ 


९ ७ 


२१२ 


५.३१ 


२२६/३ 


१.९ ५ 


९ ८ 


२१३/१ 


४.५७ 


१.९ ५ 


२२६/४ 


१.३० 


२२७/१ 


१.३१ 


२१३/२ 
२१३/३ 


१.३१ 


११२ 


२२७/२ 


१.३१ 


१.३१ 


२२७/३ 


१.३२ 


२१३/४ 
२१३/५ 


१.३० 


११३ 


२२८/१ 


२.०८ 


२१३/६ 


०.६६ 
१.३० 


२२८/१ 


२.०८ 


२१३/७ 


२२९ / १ 


१.८१ 


२१४/१ 


१.९ ० 


११४ 


२२९ / २ 


१.८१ 


९९ 


१.९ ० 


१.३५ 


२३०/१ 


२१४/२ 
२१४/३ 
२१४/४ 


१.९ १ 


०.३५ 


११५ 


२३०/२ 


१.२७ 


१०० 


०.६६ 


१.२७ 


२३०/३ 


१.३४ 


११६ 


२३१/१ 


१.७ ९ 


२१५/१ 
२१५/२ 
२१५/३ 
२१५/४ 


१.३४ 


२३१/२ 


१.७ ९ 


१.३४ 


११७ 


२३२ 


३.९ ७ 


०.६८ 


११८ 


२३३ 


७.८१ 


२१५/५ 
२१६/१ 


१०१ 


२.१ ९ 


११ ९ 


२३४/१ 


२.२२ 


२१६/२ 


२.२० 


२३४/२ 


२.२१ 


१०२ 


२१७ 


२.१३ 


१२० 


२३५/१ 


१.९९ 


१०३ 


२१८ 


२.१३ 


२३५/२ 


१.१८ 


१०४ 


२१ ९ / १ 


१.८ ९ 


२३५/३ 


१.१८ 


१.८८ 


२१ ९ / २ 


२२० 


१२१ 


०.८८ 


२३६ 


५.०२ 


१०५ 


१०६ 


२२१/१ 


१.१७ 


१.९ ५ 


२३७/१ 


२२१/२ 


१.१७ 


१२२ 


२३७/२ 


१.९ ४ 


२२१/३ 


२.३४ 


२३७/३ 


०.८० 


२२१/४ 


१.१८ 


१२३ 


२३८/१ 


०.९ ५ 


१.१७ 


२३८/२ 


०.९ ६ 


१०७ 


१.२६ 


२३८/३ 


०.९९ 


१.२६ 


२२१/५ 
२२२/१ 
२२२/२ 
२२२/३ 
२२३/१ 
२२३/२ 


२३८/४ 


०.९९ 


१.२५ 


१२४ 


२४३ 


०.८४ 


१०८ 


०.९ ५ 


२४३/२ 


०.८४ 


०.९ ४ 


१२५ 


०.९ ५ 


१.२ ९ 


२४४/१ 


२२३/३ 


२२३/४ 


०.६५ 


०.९ ५ 


२४४/२ 


२४४/३ 


०.६४ 


६६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१ ९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


भुमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 


भुमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 

३ 


१ 


१ 


२ 


३ 


१२६ 


२४५ 


१४७ 


२६७/१ 


१.५ ९ 


०.९९ 


२४६ 


०.९ ५ 


२६७/२ 


१.५ ९ 


१२७ 


२४७/१ 


१.६१ 


२६७/३ 


१.५८ 


२४७/२ 


१.६० 


२६७/४ 


१.५८ 


१२८ 


२४८ 


४.५८ 


२६७/५ 


१.२७ 


२६७/६ 


१.२७ 


१२ ९ 


२४ ९ 


१.२६ 


२६७/७ 


२५० 


१३० 


१.२७ 


२.३६ 


१३१ 


२५१ 


२६७/८ 


१.२७ 


२.३३ 


१३२ 


२५२/१ 


०.४० 


२६७/ ९ 


१.२६ 


२५२/२ 


०.८१ 


१४८ 


२६८ 


३.५६ 


२५२/३ 


१.२७ 


१४ ९ 


२६९ / १ 


१.५३ 


१३३ 


२५३/१ 


२.७२ 


२६ ९ / २ 


०.८० 


२५३/२ 


२.७२ 


२६ ९ / ३ 


१.२० 


१५० 


२७० 


०.४२ 


१३४ 


२५४ 


१.२३ 


२५५/१ 


१५१ 


२७१ 


२.०६ 


१.२५ 


१३५ 


२५५/२ 


१५२ 


२७२ 


१.७१ 


३.६० 


१३६ 


२५६ 


०.८७ 


एकुण 


६२१.९ ६०२ 


२५६/२ 


०.८७ 


१३७ 


२५७/१ 
२५७/२ 


१.१३ 


०.९ ० 


२५७/३ 


१.१३ 


२५८/१ 


अनुसूची - दोन 
नविन नगराचा विकास करणे 


०.२३ 


प्रयोजन 


१३८ 


२५८/२ 


०.९ ० 


२५८/३ 


०.८ ९ 


अनुसूची - तीन 


०.८ ९ 


१३ ९ 


२५८/४ 
२५८/५ 
२५ ९ / १ 


१.३४ 


२.८६ 


२५ ९ / २ 


महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र . खाक्षेस 
२०१६- प्र.क्र . २५१ -रस्ते -८ दि . ५ जुलै २०१६ यात नमुद केल्या प्रमाणे 


२.९ ० 


२५ ९ / ३ 


२.९ ० 


२५९ / ४ 


२.९ ० 


१४० 


२६० 


०.०२०२ 


१४१ 


२६१ 


२.८६ 


ठिकाण : वैजापुर 
दिनांक : २२.०२.२०१९ 


१४२ 


२६२ 


२.९ १ 


१४३ 


२६३ 


०.२० 


१४४ 


०.९९ 


सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी वैजापूर 


१.०० 


२६४/१ 
२६४/२ 
२६४/३ 
२६५/१ 
२६५/२ 


१.०० 


१.८२ 


१४५ 


१.८३ 


२६५/३ 


१.८३ 


२६५/४ 


१.८३ 


१४६ 


२६६ 


०.०४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


६६ ९ 


१७ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पिंपरनई ता :- जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


१ 


स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
९ ० 

०५५ 
परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५ पिंपरनई ता.जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरण: - गाव तलाव क्र .५ 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५ पिंपरनई ता.जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०१८/एलएनक्यु /एसआर/ १०/ २००७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४/ सीआर / ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक :१७/ ०७/ २०१९ 


ठिकाण : बीड 


गणेश महाडीक , 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


६७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -२५-३१ , २०१ ९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाले आहे . 


सोमवार दिनांक २२ जुलै २०१ ९ : आषाढ ३१ , शके १ ९ ४१ 


१८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक २०१६/ नपाप्र / कार्या-१ / कावि-९८१.- महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता 
व नियुक्त्या ) नियम , २०१० चे नियम ( ६ ) अन्वये प्राप्त 


अधिकारानुसार मी.दिपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 
या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करते की , उस्मानाबाद जिल्हयातील 
भूम 

नगरपरिषदेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठी दिनांक 
११/ ०७/ २०१९ रोजी आयोजित भूम नगरपरिषदेच्या विशेष 
सभेमध्ये नगरपरिषदेच्या नावासमोर दर्शविलेले उमेदवार 
नामनिर्देशित करण्यात आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या 

सदस्यांचे नांव 


१ 


भूम 


श्री . संदिप शिवाजी मोटे 
श्री . किरण रामहरी जाधव 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 
दिनांक :- १७ जुलै , २०१ ९ . 


दिपा मुधोळ- मुंडे , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार जूलै , २५-३१ , २०१९ : श्रावण ३-९ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


एकत्रितपणे सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर 
करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . २३० दि .७.६.२०१९ अन्वये 
मान्यता दिली आहे . त्यानुसार सदरची सुचना प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे . 


सुचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कमलम -३८ व २३ ( १ ) नुसार कळमनुरी नगर परिषद मुळ हद्दीची दुसरी 
सुधारित अधिक वाढीव क्षेत्राची सुधारित विकास योजना एकत्रितपणे सुधारित 
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर करणे बाबत 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 
कलम २३(२ ) नुसार कळमनुरी नगर परिषदेच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशानगर परिषदेच्या कार्यालयात, 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


क्र .६९ ७ 


दि .२२.७.२०१९ 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सुचना / हरकती असतील 
त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या 
तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी , कळमनुरी नगर 
परिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना 
त्या सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


ठिकाण : कळमनुरी 


शासनाचे नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र . टिपीएस/ ३१८८/ 
स.क्र .१३४० /२०१८ / नवि -३० दि .२०.८.२०१८ अन्वये कळमनुरी नगर परिषद 
हद्दीतील वाढीव ( अतिरिक्त ) क्षेत्राची सुधारित विकास योजना व मुळ हद्दीची 
दुसरी सुधारित विकास योजना या दोन्ही विकास योजनासाठी नियोजनाच्या 
दृष्टीने एकत्रितपणे सुधारित विकास योजना तयार करणेबाबतची कार्यवाही 
करावी, असे नगर परिषद कळमनुरीला निदेश दिलेले आहेत . 

सबब महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३८ व कलम २३( १) अन्वये कळमनुरी नगर परिषदेची 


दिनांक : २२.७.२०१९ 


मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , कळमनुरी . 


औ.भाग -१ अ - १२ 


३५ 


3Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै २५-३१-२०१९ : श्रावण ३-९ , शके १९ ४१ 


भाग १ अ - पुरवणी 


BY CHIEF OFFICER 


NOTICE 


Declaration of Intention to prepare Revise Development 
Plan of Kalamnuri for its original limit ( Second Revise ) & 
extended limit (revise ) jointlyas per section 38 and 23( 1) 

Maharastra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 


its intention to prepare jointly revise Development Plan , as 
per provision of section ’ 38 and 23 ( 1 ) of the Maharastra 
Regional and Town PlanningAct, 1966.Accordingly, this notice 
is being published . 

The plan showing boundary of the area included in 
Development Plan of Kalamnuri Municipal Council is kept 
open for inspection by the public on office working days, 
during office hours at the office of the Municipal Council as 
required under section 23( 2 ) ofMaharastra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 

Any suggestion / objection of the public in this 
regard , may be forwarded in writing to the Chief Officer 
Kalamnuri Municipal council withn a period of 60 ( sixty ) 

days from the date of publication of this notice in 
Maharastra GovernmentGazette . 


No :697 Date 22.07.2019 


Govermnents of Maharastra Ubran Development 
Department, vide its order no . TPS /3106 /1408 /CR -9C (A )/2006 / 
UD - 30 date :- 20/08/2018 directed to Municipal council, 
Kalamnuri to prepare jointly revise Development plan for 
extended Area and its original limit for planned development 
of the said area . 

Hence , the Kalmanuri Municipal Council by its 
resolution No.230 Dated 7.6.2019 has given consent to declare 


The Suggestion / objection shall be duly considered while 
preparing the Development plan . 


Place : - Kalamnuri . 


Chief Officer 
Municipal council Kalamnuri. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


